केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशहोष सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठीचा 
संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्याकडील वितरीत 
निधी परत घेवून एमएमआरडीए यांना वर्ग 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2W 
(CAPEX), दि.०३.०२.२०२३ 
२) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.5.९०.४४(१/२"-5/२०२३-२४ 
(CAPEX), दि.०७.०२.२०२३. 
3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे पत्र क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2¥ (CAPEX)- 
Maharashtra, दि.२८.०६.२०२३ 
४ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे निधी वितरण आदेशा क्र.5.९०.४४(१)/>"-5/२०२३- 
28 (CAPEX)- Maharashtra-SACE-28, दि.२७.०९.२०२३. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५११/२०/कोषा प्रश्ा-५, 
दि.१३.३.२०२० व ३.३.२०२१ 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि. १.७.२०२१ 
७ नगर विकास विभाग, शासन निर्ण क्र.सिआयडी-३३२२/प्र.क्र.१३/नवि-१०, 
दि.७.१०.२०२२ व दि.१७.१०.२०२२. 
८) वित्त विभाग, पत्र क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.९/अर्थ-३, दि.०५.१०.२०२३ 
९) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१०, 
दि.१०.१०.२०२३. 
१०) नगर विकास विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र.सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१०, 
दि.१६.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशोष सहाय्य योजना २०२३-२४" या 
योजनेंतर्गत राज्य शासनास भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


fears आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या व्यय विभागाने दिनांक 
०३.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत. केंद्र शासनाच्या 
दि.०७.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वाटपासंदर्भात विहीत कार्यप्रणालीचे 
व वित्त विभागाच्या दि१३.३.२०२०, दि.३.३.२०२१ व दि.१.७.२०२१ अन्वये निश्चित केलेल्या कार्यप्रणालीचे 
पालन करणे आवश्यक आहे. सदर निधी अर्थसंकल्पीत करुन वितरित करणेसाठी संदर्भीय क्र.७ च्या 
शासन निर्णयान्वये "नोडल अधिकारी" यांची नेमणुक करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना 2023-28" च्या 
भाग-१ अंतर्गत संचालक, नगर रचना पुणे, सिडको, नवी मुंबई, मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण 
व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव नगर विकास विभागाने वित्त 
विभागामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठविले होते. केंद्र शासनाने दि.२८.०६.२०२३ च्या आदेशान्वये सदर 
प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, दि.२७.०९.२०२३ च्या आदेशान्वये निधी वितरीत केला आहे. राज्य 
शासनाच्या वित्त विभागाने दि.५.१०.२०२३ च्या पत्रान्वये मागील वर्षाचा अखर्चित निधी विचारात घेवून 
एकूण रू.२१७.८४८४ कोटी निधी नगर विकास विभागाच्या प्रकल्पांसाठी वितरीत केला आहे. सदर निधी 
संदर्भाधीन क्र.९, दि.१०.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. संचाळक, नगर रचना, 
पुणे यांच्याकडील भाग-१ अंतर्गत योजनांसाठी मंजूर प्रल्पांसाठी व त्यांच्याकडे मागीळ अखर्चित 
असलेल्या रु.७०९.२२ कोटी निधीपैकी २५४.३७ कोटी निधी पीएफएमएस प्रणालीद्वारे परत घेवून मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) मंजूर प्रकल्पांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : - 


१. “केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशोष सहाय्य योजना २०२३-२४” या योजनेच्या 


भाग-१ अंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांपैकी संचाळक, नगर रचना, पुणे यांच्या 


प्रकल्पांवर निधी खर्च होणार नसल्याने व केंद्र शासनास किमान ७५% निधीची उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे सादर करण्याची आवश्‍यकता लक्षात घेवून संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्याकडे सन 
२०२२-२३ यावर्षी वितरीत केलेल्या व अखर्चित असलेल्या रु.७०९.२२ कोटी निधीपैकी 
रु.२५४,३७,००,०००/- (अक्षरी रु.दोनशे doa कोटी सदतिस org wae) निधी 7?त॥/5 


प्रणालीद्वारे संचालक, नगर रचना, पुणे यांचेकडून परत घेवून मुंबई महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरणाच्या मंजूर प्रकल्पांना निधी वर्ग / पुर्नवितरीत करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


(रू.कोटी मध्ये) 
अ. प्रकल्पाचे नाव मंजूर रक्‍कम दिनांक या आदेशाद्वारे 
क्र. १०.१०.२०२३ च्या] वितरीत करावयाची 
आदेशाद्वारे रक्‍कम 
वितरीत रक्‍कम 
Airoli Katai Naka Road Project 299.198 ६५ १३९.४९ 
2 | Widening and Construction of २५ ०.२९ ९.२१ 
Railway over Bridge at Kopri on 
EEH in Thane City 
3 | Sewari Warli Elevated Connector २०० GY ७५.९४ 
4 | Santacruz Chember link road ७५ २४.५५८४ २९.७२ 
Phase-lI 
एकूण ५१७.७९ १४४.८४८४ २५४.३७ 


. या आदेशान्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई यांच्या मंजुर प्रकल्पांसाठी वितरीत 


करावयाचा रु.२५४.३७ कोटी निधी संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी PFMS प्रणालीद्वारे राज्य 


स्तरावरील मुख्य बँक खात्यात त्वरीत वर्ग करावा. 


, केद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशोष सहाय्य योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत वितरीत 


करण्यात आलेला निधीसंदर्भात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महाळेखापाल यांनी 
विहित केलेल्या नमुन्यात लेखे ठेवावेत. 


. या आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने ज्या प्रकल्पांसाठी मंजूर केला आहे, त्याच 


प्रकल्पांसाठी व त्यातील प्रयोजनासाठीच खर्च होईल याची खबरदारी मुंबई महानगर प्रदेश 


विकास प्राधिकरणाने घ्यावी व अशा खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास दि.२५.११.२०२३ 


पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशील प्रत्येक 


महिन्याला राज्य शासनास सह/उप सचिव (नवि-१०/नवि-७/नवि-३१), नगर विकास विभाग, 


मंत्रालय यांना सादर करण्यात यावा. तसेच लेखापरिक्षणासाठी शासनांस/झासनाने नियुक्‍त 


केलेल्या यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


. सदर योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्जावरील व्याज “०२१७- 


नगर विकास, ६० - इतर नगर विकास योजना, ८०१- अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकींवरील 


व्याज किंवा इतर जमा रकमा, (०१) व्याज, (०१)(०१) सिंगल नोडल एजन्सी खात्यातील अखर्चित 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


शिलकींवरील व्याज (०२१७०२१२)” या लेखाशिर्षाखाली राज्य शासनाकडे जमा करावे व भरणा 


प्रत, 


केलेल्या रक्कमेच्या चलनाची प्रत शासनास सादर करावी. 


. केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने दि.०३.०२.२०२३ व दि.०७.०२.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना 


विचारात घेवून प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करावा तसेच राज्य 


शासनाच्या दि.१.७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 


. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३८३/व्यय-३, दि.२३.१०.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार वाटप करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१११०१२४७११३९२५ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
S H | N D ) F S U B RA O =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1 eb8ab548 


59eae7920c9d0d 1622, postalCode=400032, st=Mahi hi 


INumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E0130 
N A R A YA N 1C1BOFB615DC6CCE4812BDED257, ‘SHINDE SUBRAO. 
NARAYAN 
Date: 2023.11.10 14:38:19 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 


. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,पुणे. 
. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


१६. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. मुख्य प्रबंधक, बॅक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई 

२०. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


